सर्वोच्च न्यायालय येथील अटकपुर्व जामीन 
अर्ज ४२६/२०१५ (ओमप्रकाश दुजोडवाला 
विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) प्रकरणी 
शासनाच्या वतीने कामकाज पाहिल्याबाबत 
FS. AMAR नाफडे यांना व्यावसायीक फी 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.४७/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१७ 


संदर्भ : १) विधि व न्याय विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२५/७॥.७७॥./७०॥॥./२०१६/ 
'‘A'Br., Dated १५/१२.२०१६ 
2) सरकारी वकील, मा.सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.२६८, दिनांक २०.०३.२०१५ 
३) अपर पोलीस आयुक्‍त, आर्थीक गुन्हे विभाग, गु.अ.वि.,यांचे पत्र क्र.२८३/अपोआ/ 
आगुवि/१५, दिनांक १६.०२.२०१५ 
४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.मिटींग-२०११/(२४९)/डी-१४, 
दिनांक १५.०२.२०१४ 
५) शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग,क्र. SPP-4394/(32)/D-XIV, 
दिनांक १३.०२.२०१४ 


शासन निर्णय: 

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या अटकपुर्व जामीन अर्ज ४२६/२०१५ 
(ओमप्रकाश दुजोडवाला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर ) प्रकरणी अँड.श्री.शेखर नाफडे यांनी 
शासनाची बाजू मांडलेली आहे .अँड.श्री.शेखर नाफडे यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
केलेल्या युक्‍तीवादाच्या अनुषंगाने त्यांच्या नियुक्‍तीस विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या संदर्भीय क्र.१ 
येथील पत्रान्वये कार्योत्तर मंजूरी दिलेली आहे . 

अँड.श्री.शेखर नाफडे हे दिनांक १३.०२.२०१४ च्या अधिसुचनेनुसार विधि व न्याय 
विभागाच्या पॅनेळवरील ग्रुप ए-॥ मधील अभियोक्ता आहेत, ही बाब विचारात घेता, अँड.श्री.शेखर 
नाफडे यांनी प्रस्तुत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक ०९.०३.२०१५रोजी कामकाज पाहिले 
असल्यामुळे त्यांना संदर्भीय क्र.४ येथील दिनांक १५.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 
शासकीय दराने रु.३५,०००/- (रुपये पस्तीस हजार) इतकी फी मंजूर करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.४७/पोळल-१० 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ 
विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेडा केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२२६१५४६१५८१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


- 
Kishor Shyamrao ०५५५५५७, 


¢79c7c2143850ff6e8fdcb4c0d, 


serialINumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 e58426881b 


B h a | e fa (0 c36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 


Shyamrao Bhalerao 
Date: 2017.12.26 15:51:11 +05'30' 


(किशोर शा.भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

२. सह पोलीस आयुक्त, आर्थीक गुन्हे विभाग, गु.अ.वि., मुंबई 

३. महालेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अंड. अँड.श्री.शेखर नाफडे ,१-सी,व्हाईट हाऊस, १०, भगवानदास रोड, नवी 
दिल्ली-११०००१. 

७. विधी व न्याय विभाग (अऑ/ ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई./निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


